महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश:- एनएचआरसी-०९२३/प्र.क्र.२२५/पोल-१४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२ 
दि. ०५ जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ:- १.शासन SCAT क्रमांक:क्र. BAT ११२२/प्र.क्र.६५/१४ब, दि.२५.०८.२०२३ 
२.पोलीस उपायुक्‍त तथा कार्यालय प्रमुख,विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण, यांचे 
पत्रविपोतप्रा/आस्था/प्रतिनियुक्‍ती/न.क्र.9३/१०६५/२०२३ दि.०५.०९.२०२३ 


शासन आदेशा 


श्रीम. रु.भ.लाटे, कक्ष अधिकारी, सध्या प्रतिनियुक्तीवर विभागीय पोलीस तक्रार 
प्राधिकरण,नाशिक येथील प्रशासकीय अधिकारी या पदावर कार्यरत असुन, संदर्भाधीन क्र.१ येथील 
शासन आदेशान्वये त्यांना कक्ष अधिकारी (गट-ब,राजपत्रित वेतनश्रेणी 5-१७: रु. ४७,६००-१५११००) 
या पदावर पदोन्नती दिळेळी असून, त्यांना विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण,नाशिक कार्यालयात 
प्रशासकीय अधिकारी या पदावर प्रपत्र बढती देण्यात आलेली आहे. 


२. विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण,नाशिक येथील प्रशासकीय अधिकारी या पदाची 
वेतनश्रेणी 5-१४: रु. ३८६००-१२२८०० Saft आहे. तथापि, संदर्भाधीन क्र. १ अन्वये श्रीम. लाटे यांना 
मिळालेली त्याच पदावरील प्रपत्र बढती पहाता, कक्ष अधिका-याच्या वेतनश्रेणीमध्ये (85-१७: रु. 
४७,६००-१५११००) प्रशासकीय अधिकारी हे पद श्रेणीउन्नत करणे गरजेचे आहे. 


३. उपरोक्त बाबी पहाता, श्रीम. रु.भ.लाटे, कक्ष अधिकारी या कार्यरत असलेले विभागीय 
पोलीस तक्रार प्राधिकरण, नाशिक येथील प्रशासकीय अधिकारी हे पद हे त्या पदावर कार्यरत 
असेपर्यंत 85-१४: रु. ३८६००-१२२८०० या श्रेणीतून 8-१७: रु. ४७,६००-१५११०० या श्रेणीमध्ये 
श्रेणीउन्नत करण्यात येत आहे. श्रीम. रु.भ.लाटे, कक्ष अधिकारी यांचा सदर पदावरील कार्यभार 
संपुष्टात आल्यानंतर, सदर पद मूळ पदात म्हणजेच प्रशासकीय अधिकारी 58-१४: रु. ३८६००- 
१२२८०० या वेतन संरचनेत श्रेणीअवनत होईल. 


४. सदर आदेडा हे वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३६९/सेवा-९, दि. ०३.१०.२०२३ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन आदेश HATH: एनएचआरसी-०९२३/प्र.क्र.२२५/पोल-१४ 


uy, सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०१०५१५२७२३०२२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAHUL VIJAY KULKARNI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=019d1a40755cacf50cb371c432c67afaec7da5aad928d9 
66ad4270c6a4f1ac39, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KULKARNI जण णी 

(राहुल कुलकर्णी) 
शासनाचे सहसचिव 

प्रत, 

१. पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर, नाशिक. 

२. श्रीम. रु.भ. लाटे, कक्ष अधिकारी,(सध्या कार्यरत प्रशासकीय अधिकारी,विभागीय पोलीस तक्रार 

प्राधिकरण,नाशिक) 
३. कार्यासन ९,वित्त विभाग,मंत्रालय.मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


